महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), कक्ष क्र. ६३१ मुंबई- ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२ २२७९४१७९ ई-मेल : gad28a-mah@ nic.in 


क्रमांक : डीसीए १११६/ प्र. क्र.१४१/२८-अ दिनांक:- १७ मार्च, 2023 


विषय :- विमानचालन संचालनालयाचे जुहू विमानतळावरील 
हँगर क्र.६ च्या (रु.४,०९३३६/--- अनुज्ञेय कर) वाढीव भाड्यास मंजूरी 
देण्याबाबत... 
संदर्भ:- १) शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक ८/३/२०२२ 
२) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांचे HH AAI/CHQ/LM/CIR/RENT 
RIVISION/2022/9&§ ते १७२, दिनांक ४/६/२०२२ चे पत्र 
३) विमानचालन संचालनालयाचे क्र.डीए/एडीएम/१५०/२०२३, दि. २१/२/२०२३ 
चे पत्र 
ज्ञापन:- 
अधिदान व लेखा अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, संदर्भाधीन अ.क्र.१ वरील ज्ञापनाद्वारे विमानचालन 
संचालनालयाच्या जुहू हँगर क्र.६ स्थित असलेल्या भाडे वाढीस मंजूरी देण्यात आळी आहे. तथापि भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन पत्र क्र.२ अन्वये भाडयामध्ये सुधारणा केळी आहे. त्यास अनुसरुन 
faded संचालनालयाने संदर्भाधीन अ.क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, विमानचालन 
संचालनालयाच्या जुहू SR क्र.६ येथे स्थित असलेल्या कार्यालयाच्या भाड्यात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने 
सदर कार्यालयासाठी दिनांक १/४/०२२ ते ३१/३/२०२५ या कालावधीकरीता दरमहा रु.४,०९,३३६/- (अक्षरी रूपये 
चार लाख नऊ हजार तीनशे छत्तीस फक्त) इतके भाडे + अनुज्ञेय कर अदा करण्यास सदर ज्ञापनाद्वारे मंजूरी देत 
आहे. 


२. या प्रित्यर्थचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखीशीर्षांतर्गग सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. ए-४ 

२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा 

(११४) परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण 
(००) (०२) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७००१५६) १४-भाडेपट्टी व कर 


3. सदर बाबीसाठी संचालक विमानचाळन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी व उपसंचालक, 
विमानचालन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
8, सदर ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग विअतप्र 9002/0. .90/200¢/ विनियम, दिनांक 99.08.2094 


सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग (एक) अनुक्रमांक 
qo नियम ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ ( क) खाली टीप-१ अन्वये 
प्रशासनिक विभागांना प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः डीसीए १११६/ प्र. क्र.१४१/२८-अ 


षु. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०३१७१५२७४४६२०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD. 
S H | L Pp A A B H AY GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
\dcb46569¢38e868a5b441a8a32b442036ceScBE 
fbed5e862cc4202, 1८06. 


CHACHAD Saat य व 
(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई. 
उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
महाव्यवस्थापक (एल.एम.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरी विमानक्षेत्र, जुहू, मुंबई-५४ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती. 


०८ 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


